मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्व साधारण) (DPC) अंतर्गत 
अमरावती जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ ASI पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०९ मार्च, २०२३ 


वाचा : 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक 
१८मे, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२३४०/२०२२, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२२. 


१ 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


ord 


& 


nw 


७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२४२६/२०२२, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२२. 


— 


८) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१२१/२०२३, दिनांक ०९ जानेवारी, २०२३. 


९) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२५८/२०२३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४१/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण) (DPC) 


अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


BH.) तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी । अंदाजित | ५ वर्ष देखभाल 
क्रमांक (कि.मी) | किंमत | दुरूस्ती किंमत 
(रू. लक्ष) 
शं DPC ee २.४०० १७९.१२ १२.५४ 
oe रि खेलदेवमाळी रस्ता । । ” 
अचलपुर AMR- (Il) 
व वि MSH १४ ते dines ana. anes 
नारायणपूर रस्ता न न न 
DPC- aight 
gas SH २९२चांदुरी ते 
३ अमरावती AMR-(I) seein 3.940 919.93 १९.४४ 
कवठा रस्ता 
०२ 
SH २७८ ते नालवाडा 
४ | — 4.000 ६९.०९ ४.८४ 
रस्ता 
SH 80 ते चांदुरी 
4 जहानपूर रस्ता २.२०० १६४.१८ ११.४९ 
गी जहानपूर रस्ता 
६ DPC lea 4.000 ६९.२७ ४.८५ 
nee i | डोंगरगाव रस्ता न न = 
७ | ey SH ४७ ते अजितपुर ता — vr 
रस्ता न न ; 
अंजनगाव 
८ सुर्जी ODR २२तेपार्डी रस्ता | १.५०० १११.८० ७.२३ 
सुर्जी 
या LR ०९ ते वाढोणा 
९ अचलपूर een 2.2190 9190.94 ११.९१ 
रावळगाव रस्ता 
दुनी ते पोटीलावा 
१० DPC zea 40.800 ८१३.६० ५६.९५ 
चारा ग्रामा-४०, ३० रस्ता 
धारणी AMR- aa 
बाबंदा ते बेरदाभरू 
११ (Il) ०४ — १.४०० ८५.४८ ५.९८ 
ग्रामा २२ रस्ता 
DPC- 
१२ तिवसा AMR-(Il) | तळेगावते सार्शी रस्ता | ४.७०० ३४७.५८ २३.०५ 
०५ 
१३ DPC- हिल्डा ते भांडुम रस्ता | १८.६९० । १४४१.६५ १००.९२ 
१४ ॥॥॥३-(॥ | बिहाली ते भांद्री रस्ता | १.१०० ७६.८९ ५.३८ 
= बिहाली ते ढोमणीफाटा 
१५ चिखलदरा ne १.६०० १०६.१६ ७.४२ 
०६ रस्ता 
a DPC- रामा-२९२ (GIRTON ते re शिवा W668 
AMR- धरमडोह रस्ता न us री 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४१/बांधकाम-४ 


BH.) तालुका | पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | अंदाजित | ५ वर्ष देखभाल 
क्रमांक (कि.मी) | किंमत | दुरूस्ती किंमत 
(रू. लक्ष) 
( -०७ । इजिमा-११ ते पिपाझरी 
१७ — 3.480 २४९.२१ १७.४४ 
रस्ता 
मागर्दा ते परसोली 
१८ ग्रामा-१०५ रस्त्याची ३.४२० ३१२.१२ २१.८५ 
DPC- सुधारणा करणे 
या ee सुधारणा करणे. 
0.6 शिवाझरी ते दादरा 
१९ इजिमा-५ रस्त्याची ६.७९० ३५२.१० २४.६५ 
सुधारणा करणे. 
एकूण १९ कामे ८७.४८० | ६२९८.६४। ४३९.०३ 


., सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच, शासन परिपत्रक क्र. 
मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.9३/बांधकाम-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bes देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवरयक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४१/बांधकाम-४ 


॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाडशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. तसेच नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजनेच्या 
सुधारित अटी व शार्तीनुसार RIDF अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थळी 
प्रकल्पाची माहिती दर्शविणारा विहित नमुन्यातील फलक लावण्यात यावा. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम ser तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) नाबार्डकडून अर्थसहाय्य (०१) 
(०१) मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना- नाबार्ड कर्ज सहाय्यातून करण्यात येणारी कामे, ५३ मोठी 
बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४१/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एफण.1॥]1६व9910.४०५९.1] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९१९०८३१६४२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 12:12:07 +05'30' 
(a. fa. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

) 

) 

) 

) 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
अमरावती विभाग, अमरावती. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
अमरावती. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अमरावती. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
) 
) 


92) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


